जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय सिंधुदूर्ग - 
कुडाळ या १०० खाटांच्या रुग्णालयाच्या 
विद्युतीकरणाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : ४ जुले, २०१९. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः 
संआसे/कक्ष-३/ टे-६/ जिमबारुकुडाळविद्युतकाम/९१४९-५०/१९, दि.२४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा महिळा व बाल रुग्णालय सिंधुदूर्ग - कुडाळ या १०० खाटांच्या 
रुग्णालयाच्या इमारतीचे विद्युतीकरणाचे अंदाजपत्रक उप अभियंता, कुडाळ विद्युत उपविभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ यांनी तयार केले आहे. कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई व जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदूर्ग यांनी साक्षांकित केळे आहे. सदर 
अंदाजपत्रक सन २०१८-१९ च्या दरसूचिवर आधारित असून या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा महिळा व बाल रुग्णालय सिंधुदूर्ग - कुडाळ या १०० खाटांच्या 
रुग्णालयाच्या इमारतीच्या विद्युतीकरण कामाच्या एकूण रु.५५०.९२ लक्ष (पाचशे पन्नास लक्ष, ब्यान्नव 
हजार फक्‍त) च्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Name of Work : OW/KUESD/6127/OF 2018-19, Providing Electrical Installation with 
Computer LAN, Telephone wiring, Water Pump, Fire Alarm with Fire Fighting Arrangement, 
Solar PV system, solar hot water system, DG set & Lifts etc. for proposed 100 Beded Women 
Hospital at Kudal, Tal Kudal, District Sindhudurg (Phase 1) 


Sr. Quantity Description Rate (Rs.) Per Amount (Rs.) 
No. 


1 5652.69 | Sq.Mtr. | Providing internal 901.00 | Sq.Mtr. 50,93,071.02 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 


wiring & mains with 
modular type switches 
& accessories 71 
100 Beded 
Woman Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


proposed 


2 | 5652.69 


Sq.Mtr. 


Providing cabling and 
switchgears for 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


458.00 


Sq.Mtr. 25,88,930.66 


3 | 282.634 


Sq.Mtr. 


Providing Telephone / 
TV / computer LAN 
wiring for proposed 100 
Beded Women Hospital 
at Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg (for 
office area only) 


310.00 


Sq.Mtr. 87,616.65 


4 | 5652.69 


Sq.Mtr. 


Providing submersible 
water pump set for 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


89.00 


Sq.Mtr. 5,03,089.15 


5 200 


kVA 


Providing DG set for 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal. Kudal, 
District Sindhudurg. 


16,252.00 


kVA 32,50,400.00 


- 5652.69 


Sq.Mtr. 


Providing Fire fighting 
& fire Alarm system for 
100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


proposed 


2098.00 


Sq.Mtr. | 118,59,337.41 


Nos 


Providing Passenger 
cum Stretcher lift at 


24,55,468.00 


Each 49,10,936.00 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 


proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


1440 


Ltrs 


Providing water cooler 
for proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


813.00 


Per Ltr. 


11,70,720.00 


Job 


Providing Lighting 
Arrestor system for 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


3,69,364.00 


Per Job 


3,69,364.00 


10 


75 


Ton 


Providing ९६१1911500 
air conditioning system 
for proposed 100 Beded 
Women Hospital (OT 
Setion) at Kudal, Tal 
Kudal, District 
Sindhudurg. 


1,47,746.00 


Per Ton 


110,80,950.00 


11 


Job 


Providing Solar PV 
System 25 KWp 
capacity with 
switchgears and cables 
for proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 


18,10,282.00 


Job 


18,10,282.00 


12 


3000 


Ltrs 


Providing Solar hot 
water system capacity 
with switchgears and 
cables for proposed 100 
Beded Women Hospital 
at Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 
(canteen, Labour, 
Bathroom) 


399.00 


Per Ltr. 


11,97,000.00 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 


13 302.13 RMT | Providing street light 3546.00 | RMT 10,71,352.98 
arrangements for 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 
14 1 Job Providing electrical | 25,00,000.00 Job 25,00,000.00 
Supply system 
alongwith transformer at 
proposed 100 Beded 
Women Hospital at 
Kudal, Tal Kudal, 
District Sindhudurg. 
Total Rs. | 474,93,049.88 
AddContigency @ 4 % 18,99,722.00 
Total Rs. | 493,92,771.87 
Add GST 12 % 56,99, 165.00 
Total Rs. | 5,50,91,936.00 
Say Rs. 550.92 Lakhs 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 


2) 


4) 


काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर कामाच्या विद्युतीकरणाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध 
असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्यानिविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 


३. सदर कामावरील खर्च पुढील लेखाजीर्षामधील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
““२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकिय सहाय्य) 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
(१) (अ)- पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना - इमारती 
(00) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३- मोठी बांधकामे ” 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.२५.०६.२०१९ आणि वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६११२१२२०८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M 
1 Balkavde 

fa | p DN: CN = Pradip M Balkavde, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government it Of Maharashtra, 

B a | kavd e OU = Public Health 

Department 
Date: 2019.07.05 11:59:06 
+05'30" 


प्र. मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा ) / Sal व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-४ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदूर्ग. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 

९. जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, सिंधुदूर्ग-कुडाळ. 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 

११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
१२.वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


